नाशिक येथील वाहन निरीक्षण व परिक्षण 
केंद्राचे स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रात 
रुपांतर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.१७/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : २३ मे, २०२३. 


१) रस्ते, वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. RT-2403¢/03/2029-RS 
दि.२२.०२.२०२२. 

2) गह विभाग, शासन निर्णय क्र. एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.१७/परि-४, दि.०२.११.२०१९, 
समक्रमांक शासन निर्णय दि. १८.१२.२०२० व समक्रमांक शासन निर्णय दि. २५.०४.२०२२. 

३) गृह विभाग, शासन ज्ञापन क्र. एमव्हीआर-०४२२/प्र.क्र.८३/परि-२, दि.०२.०५.२०२३. 

४) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पआका/वाहन निरीवपरिकेंद्र/ 
का-१०/२०२१/जा.क्र.४१२२, दि.२१.०३.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

उपर्निरदिष्ट क्र. ३ येथील रस्ते, वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्रान्वये आदर्श 
वाहन निरीक्षण व परिक्षण केंद्र उभारणे या योजने अंतर्गत देशातील एकूण ९ राज्यांमध्ये Automated 
Testing Station (ATS) उभारण्यास मान्यता दिली असून त्यामध्ये राज्यातील नाशिक कार्यालयातील 
ATS चा समावेश आहे. उपर्निदिष्ट क्र. ४ येथील पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार सदरीळ वाहन 
निरीक्षण व परिक्षण केंद्राचे स्वयंचलित तपासणी केंद्राचे Automated Testing Station (ATS) मध्ये 
रुपांतरीत करण्याकरीता प्रारूप निविदा तयार करण्यासाठी ARAI, पुणे यांची सल्लागार म्हणून नियुक्‍ती 
करण्यास व त्याकरिता येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: - 

राज्यातील नाशिक येथील वाहन निरीक्षण व परिक्षण केंद्राचे स्वयंचलित तपासणी केंद्रामध्ये 
Automated Testing Station (ATS) रुपांतरीत करण्याकरीता प्रारूप निविदा तयार करण्यासाठी 
ARAI, पुणे यांची सल्लागार म्हणून नियुक्‍ती करण्यास व त्याकरिता येणाऱ्या रु. १५ लक्ष + १८% GST 
सह (अक्षरी रुपये पंधरा लक्ष + १८% GST सह) इतके सल्लागार Bow अदा करण्यास याद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
२. यासाठी येणारा खर्च "मागणी क्र. बी-३, २०४१ वाहनांवरील कर, (०२) प्रादेशिक कार्यालय, 
(०२) (09) प्रादेशिक कार्यालय दत्तमत (अनिवार्य) (२०४१ ००३६) १३ कार्यालयीन खर्च" या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.१७/परि-४ 


३. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग पहिला, उप विभाग- 
चार, अनुक्रमांक ११ अन्वये प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०५२३१६१००७६६२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
LANGHI BHARAT 
R 


(भरतरा. लांघी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई /नागपूर. 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन/निरीक्षण/लेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती (परि-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


